मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेमध्ये 
वैयक्तिक शेत तळे या बाबीचा समावेश 
करुन शोत तळ्याच्या अनुदानाच्या 
रक्कमेत ५० टक्के वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाशहोअ-२०२२/प्र.क्र.७५/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ जून, २०२२ 


संदर्भ : 


१. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. कोशाशो-४२१८/प्र.क्र.८६/८ओ दि. १९.०८.२०१९ 


२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. प्रकृसि-०६१९/प्र.क्र.१६४/१४-अ दि. १८.११.२०२१ 


३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य यांचा प्रस्ताव क्र.मृदसं/मृद-६/कं.ब./११२१०/२०२२ दि. २३.०३.२०२२ 


प्रस्तावना : 


राज्यातील ८२% शेती ही कोरडवाहू असून ती सर्वस्वी पावसावर अवलंबून आहे. राज्याच्या विविध 
भागात पावसाचे होणारे असमान वितरण आणि पावसामध्ये येणारे मोठे FS (Dry Spells) या प्रमुख 
नैसर्गिक अडचणी आहेत. अशा कालावधीत सिंचन सुविधेअभावी पिकांच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात 
घट येते अथवा पाण्याचा खूप जास्त ताण पडल्यास पिके देखील नष्ट होतात व पर्यायाने होतकर्‍्यास 
आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. यावर उपाय म्हणजे जेंव्हा मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो तेंव्हा 
ओढे, नाले, नदी इ. द्वारे वाहून जाणारे पाणी उपसून अथवा तलाव, विहीर, बोअर अशा अन्य सिंचन 
सुविधांमधून पाण्याचा उपसा करून त्याची साठवणूक करण्याकरिता शेतावर शोत तळ्यासारखी पायाभूत 
सुविधा उभी करण्यास चालना देणे हा आहे. 


शेतकऱ्यांना WATS खोदकामासाठी अर्थसहाय्य करण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद असलेली 
शासनाची कोणतीही योजना नाही, त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा २०२२-२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प 
विधानसभेला सादर करताना मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात “मुख्यमंत्री 
शाश्वत कृषि सिंचन योजनेचा विस्तार करुन त्यामध्ये होत तळ्याचा BAA करण्यात येईल व शेत 
तळ्याच्या अनुदानाच्या रक्कमेत ५० टक्के वाढ करुन ते रु. ७५ हजार करण्यात येईल” अशी घोषणा 
केली आहे. त्यानुषंगाने मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेमध्ये वैयक्तिक शेत तळे या बाबीचा PATA 
करुन WA तळ्याकरिता अनुदानात ५०% वाढ करण्याच्या प्रस्तावास दि. of जून,२०२२ रोजीच्या 
मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः शाऱोअ-२०२२/प्र.क्र.9७५/१४-ओ 


शासन निर्णय : 


१, 


मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेचा विस्तार करुन या योजनेत वैयक्तिक शेत तळे या बाबीचा 
समावेश करण्यात येत आहे. 


मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना विविध आकारमानाच्या शेत तळ्यांसाठी 
कमाल रू. ७५ हजार रक्कमेच्या मर्यादेत अनुज्ञेय असलेल्या अनुदानाचा avails या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे. 


. सदर योजनेची कृषि विभागामार्फत अंमलबजावणी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून करण्यात 


यावी. त्याकरिता आयुक्त (कृषि) यांनी क्षेत्रिय स्तरावर अवलंबावयाची कार्यपद्धती व मार्गदर्शक सूचना 
विहीत कराव्यात. 


. या योजनेंतर्गत शेततळे या घटकाची महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे तालुका निहाय लक्षांक देऊन 


ऑनलाईन सोडतीद्वारे लाभार्थ्यांची निवड करुन योजनेची अंमलबजावणी करावी व शोततळे पूर्ण 
झाल्यानंतर योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेले अनुदान संबंधित शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न 
असलेल्या बँक खात्यावर PFMS प्रणालीद्वारे वर्ग करण्यात यावे. 


| या योजनेतंर्गत यंत्राद्वारे होत तळे खोदता येईल तसेच या योजनेची ज्या ठिकाणी शाक्य होईल तेथे 


महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी सांगड घालण्यात येईल. 


, सदर शासन foe नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. 


२१६/२०२२/व्यय-१ दि. २९ जून,२०२२ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२९१८२७३८२६०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C ANDGE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPT., postalCode=400032, st=Maharasht: 


ra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b 1 bee fffaa62 


085c34db6bfd8c, 

pseudonym=1CC019CBB7F0A77E397F15793DF809A69806ED98, 
A N F serialNumber=D8D9626C9E038380CD235C048F20D7CE74CFFD3A9 

5F2AC3C192E9C991F358271, cn=SHRIKANT C ANDGE 

Date: 2022.06.29 18:30:01 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


मा. मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


रक. उ. दट 


मा. राज्य मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ , 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-२०२२/प्र.क्र.9७५/१४-ओ 


५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


७. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


८. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, 


१०.संचाळक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 


११.विभागीय कृषि सह संचालक (सवी, 


१२.जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सवी, 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 


१४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मुंबई, 


१५.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, 


१६.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर, 


१७.सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (सर्व) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२, 
१८. वित्त विभाग (व्यय १/अर्थसंकल्प १३), मंत्रालय, मुंबई -३२. 


१९.नियोजन विभाग (का-१४३१), मंत्रालय, मुंबई-३२, 


२०.निवडनस्ती (कार्यासन १४-ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-२०२२/प्र.क्र.9७५/१४-ओ 


परिशिष्ट - अ 


कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-२०२२/प्र.क्र.७५/१४-अ दि. २९ जून,२०२२ सोबतचे परिशिष्ट 


मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेतील शेततळ्याच्या खोदकामासाठी अनुज्ञेय अनुदानाचा तपशील 


(रक्‍कम रूपयांत) 
अ. | आकारमान । यंत्राद्वारे इनलळेट/आऊटलेट सिल्ट ट्रंप खोदाईसह दोततळे | यंत्राद्वारे इनळेट/आऊटलेट सिल्ट ट्रंप खोदाई विरहित 
क्र. | (मीटर मध्ये) शेततळे 
बाजू उतार १:१ बाजू उतार १:१.५ बाजू उतार १:१ बाजू उतार १:१.५ 
(काळ्या मातीमध्ये ) (काळ्या मातीमध्ये ) 
सर्वसाधारण | आदिवासी । सर्वसाधारण आदिवासी | सर्वसाधारण | आदिवासी | सर्वसाधारण | आदिवासी 
क्षेत्र उपयोजना व क्षेत्र उपयोजना व क्षेत्र उपयोजना व क्षेत्र उपयोजना व 
डोंगराळ क्षेत्र डोंगराळ क्षेत्र डोंगराळ क्षेत्र डोंगराळ क्षेत्र 
[ae | 94x 94x32 २३,८८१ २६,०१० १९,६९२ २१,४९२ १८,६२१ 20,234 98,833 १५,७१७ 
२. | २०५१५२ 32,038 २४,८२१ २६,७९९ २९,१७४ २६,७७४ २९,०४६ २१,५३९ 23,388 
३. | 2OxXXOx3 ४३,६७८ ४७,३९८ ३७,३९५ ४०,६२१ २८,४१७ ४१,६२२ 32,934 २४,८४६ 
४. | २५५२०३ ५५,३२१ ५९,९७४ ४७,९९१ ५२,०६८ ५०,०६१ ५४,१९९ ४२,७३१ ४६,२९३ 
५६. | २५५२५५३ ७०,४५५ ७५,००० ६२,०७८ ६७,२८० ६५,१९४ ७०,५४० ५६,८१८ ६१,५०५ 
६. 30X24x3 (94,000 (94,000 (94,000 (94,000 (94,000 (94,000 (9०,९०४ (9५,००० 
(9 30x30x3 (94,000 (94,000 (94,000 (94,000 (94,000 (94,000 (94,000 (94,000 
36x3ex3 (94,000 (94,000 (94,000 (94,000 (94,000 (94,000 (94,000 (94,000 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


